पोलीस विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना अनुज्ञेय असलेले कुटुंब आरोग्य 
योजनेचा लाभ कारागृह व सुधारसेवेतील 
गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू 
करण्याबाबत- 

स्वीय प्रपंजी खाते सुरु करण्यास मंजुरी 
देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०५१६/७८३/प्र.क्र.१९४/२०१६/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०१६ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :- जेएलई-१०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१, 
दि.२६.०४.२०१६ 


शासन निर्णय- 

पोळीस विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेला कुटुंब आरोग्य योजनेचा 
लाभ कारागृह व सुधारसेवेतील गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ळागू करण्याबाबतच्या 
दि.२६.०४.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवाबल कुटुंब आरोग्य 
योजनेकरिता एकवेळची बाब म्हणून रू. ५०.०० लक्ष शासकीय अनुदान शासन देईल. सदर रक्‍कम 
यथास्थिती अधिदान व लेखा अधिकारी/कोषागार अधिकारी यांचे कार्यलयाकडून रितसर देयक 
सादर करून काढून घेवून ती अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे नांवे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी उघडण्यात येणा-या 
स्वीय प्रपंजी लेखामध्ये जमा करता येईल. या रकमेतून संबंधीत कारागृह/ कार्यालयप्रमुख यांचे 
नांवे असलेले स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये जमा करतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. यास 
अनुसरून अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे नांवे पुणे कोषागार येथे स्वतंत्र स्वीय प्रपंजी खाते सुरू करणेस या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९५/कोषा प्रश्ञा-५, 
दि.१९.०५.२०१६ व महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.टीएम/सीएच.२/युओआर/होम डिपार्टमेंट/२०१६-१७/३२६, दि.०१.०७.२०१६ अन्वये 
दिलेल्या खालील अभिप्रायांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


This office agrees to the proposal to open this P.L.A. subject to the 
following conditions. 


a) Personal Ledger Account shall be subject to audit. 
b) Proper maintenance of account shall be _ responsibility of 
Administrator. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०५१६/७८३/प्र.क्र.१९४/२०१६/तुरुंग-१ 


७) No Revenue revenue receipt shall be credited in this P.L.A. and no 
revenue expenditure shall be incurred of this P.L.A. 

d) As provided in Para 3 of Rule 495 of Maharashtra Treasury Rules, this 
Personal Ledger Account will be closed to nil balance at the end of 
the financial year. 


This office cannot agree to the proposal for transfer of funds from this 
P.L.A. to any other P.L.As which have been opened and operative crediting the 
sales proceeds for jail manufacture. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७१२१७०५५११६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Manohar Bandpatte 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a Nn O h a [| ou=Desk Officer, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

serialINumber=bb7b9a28cd6d8e2b1fa8f6 


0d210258464e6ece204d02617fbb7ed6b 
a Nn p a e e3db6752c, cn=Manohar Bandpatte 


Date: 2016.07.12 17:19:45 +05'30' 


(मनोहर रा. बंदपट्टे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


rs 
a 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृहव सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मु.),महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 

सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक 

सर्व अधीक्षक, कारागृह 

निवडनस्ती तुरुंग-१. 


SGM SC KC “७ A _0 
CS 8s See SS SS 


Von 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 


= 
eS 
a :-> > > 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


